परिविक्षा काळावधी समाप्त करणेबाबत. 
डॉ.अर्चना अजित पाटील, 
दंतशल्यचिकित्सक, गट-ब. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२२/प्र.क्र.३४३/सेवा-१ 
८ वा मजला , गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक: ११ मार्च, २०२४. 


वाचा - 
9) शासन आदेश क्र.संआसे-२०१७/प्र.क्र.३/सेवा-१, दि.०२.१२.२०१७. 
२) सहसंचालक (अर्थ व wR), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे 
क्र.संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.अर्चना  अ.पाटील/दंतचि/पकास/१३५५- 
१३५८/२२, दि.१९.०७.२०२२ 


शासन निर्णय :- 


शासनाच्या संदर्भ क्र.१ च्या उपरोक्त आदेशान्वये डॉ.अर्चना अजित पाटील यांची 


सामान्य राज्य सेवा, गट-ब या संवर्गात दंतठाल्यचिकित्सक या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली 


आहे. यानुसार, डॉ.अर्चना अजित पाटील ह्या दंतडाल्यचिकित्सक या पदावर ग्रामीण रुग्णालय, 


मिडी, जि.वर्धा येथे दि.२१.१२.२०१७ (म.पू) रोजी रुजू झाल्या. डॉ.अर्चना अजित पाटील, 


दंतशल्यचिकित्सक यांनी परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारक पूर्ण केला असल्याने त्यांचा 


परिविक्षा कालावधी दि.२०.१२.२०१९ (म.नं.) रोजी समाप्त करण्यात येत असून डॉ.अर्चना अजित 


पाटील, दंतशल्यचिकित्सक गट-ब यांची सेवा दि.२१.१२.२०१९ (मं.पू) पासून नियमितपणे पुढे 


चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१११६४२००७७१७ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२२/प्र.क्र.३४३/सेवा-१ 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHESH MADHUKAR LAD 
M A H F S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=25beab36016c9d18b34e813ce2c51a 
M A D H U KA e3ba862f5ee940326a80ef8dfa067b2f3b, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2B0B7B24B48EA4D47E171EF81 


F64A0D535EBB08400DA6060265D4872BADA 
EACA, cn=MAHESH MADHUKAR LAD 
Date: 2024.03.12 10:41:02 +05'30' 


(महेश म. लाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 


. उप संचालक, आरोग्य सेवा,कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 
. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, कोल्हापूर 

. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कोल्हापूर 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

ळू, 


वैद्यकीय अधिक्षक, सेवा रुग्णालय, क.बावडा, कोल्हापूर 


१०.डॉ.अर्चना अजित पाटील, दंतशल्यचिकित्सक (आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे 


मार्फत) 


११.निवडनस्ती - सेवा-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


